महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ११ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ७.५.२०१८ चे आदेशा. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक १२.७.२०१८ चे आदेश. 


शासन आदेठा 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक 
७.५.२०१८ च्या आदेशान्वये आंतरविभागीय बदली करण्यात आली आहे. तथापि श्रीमती स्वा.अ.पाटील, सहायक 
कक्ष अधिकारी यांच्या बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाधिन क्र.२ येथील दिनांक १२.७.२०१८ च्या 
आदेशान्वये बदली झालेल्या विभागात रुजू होण्यासाठी त्यांना ३ महिने मुदतवाढ (दिनांक ३१-०८-२०१८पर्यंत) 
देण्यात आली होती. आता सदरहू मुदतवाढ श्रीमती पाटील यांच्या जागी पर्यायी सहायक कक्ष अधिकारी तयार 
करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रशासकीय कारणास्तव दिनांक ३१-०५-२०१९ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 
सदरहू मुदतवाढ अंतीम स्वरुपाची आहे. 
२. श्रीमती स्वा.अ.पाटील, सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास संबंधित विभागानी दिनांक ३१-५-२०१९ अथवा तत्पुर्वी 
कार्यमुक्त करावे अन्यथा सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यास सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि. क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.१८६/१५/का.१४, दिनांक २३.१२.२०१६ अन्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येईल. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१११६१८१७४५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


“ Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9 180a8021798a5cled41ada8 
वा a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b31 3c3fefSdc2ad659e360f73 
himrao Gurav ४७५७ या 
Date: 2018.09.11 16:22:05 +05'30° 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रति, 
श्रीमती स्वा.अ.पाटील, सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), , सामान्य प्रशासन विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

३. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन 
विभागामार्फत) 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवड नस्ती/सारसंग्रह (कार्यासन 8-3). 


